आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता शिक्षण 
पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम 
यांचे बळकटीकरण (STARS) या केंद्र 
पुरस्कृत योजनेकरीता निधी वितरण. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२ के८४७) 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२ के८५६) 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०४ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२२ व 
दि.०८.१२.२०२३ व दि.०५.०२.२०२४. 
२) शालेय शिक्षण विभाग, नस्ती क्र.समग्र-२०२३/प्र.क्र.१(भाग-२)/एस.डी.१. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शालेय शिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या केंद्र पुरस्कृत शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण (STARS) 
योजनेसाठी अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या हप्त्यासाठी केंद्र 
हिस्सा रु.७७९.२१ लाख इतका निधी प्राप्त झाला आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या माहे डिसेंबर, २०२४ च्या 
हिवाळी अधिवेशनामध्ये या योजनेसाठी केंद्र हिस्सा रु.१८१३.८२ लाख व राज्य हिळ्यासाठी रु१२०९.२१ 
लाख इतक्या रकमेची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी करण्यात आळेली मूळ अर्थसंकल्पिय तरतूद व पुरवणी मागणीद्वारे 
करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद केंद्र हिस्सा व समरुप राज्य हिस्सा बीम्स प्रणालीवर १०० टक्के 
वितरीत करण्यात आला असल्याचे नमूद केले आहे. 


त्यास अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून केंद्र हिस्सा रु.७७९.२१ 
लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.५१९.४७३३४ लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शालेय शिक्षण 
विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्तावावर मिळालेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 
लेखाशीर्ष २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत केंद्र पुरस्कृत शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ०४/कार्यासन-६ 


अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण (STARS) या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पित तरतुदींतून ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखाळी खालीलप्रमाणे अर्थसंकल्पिय निधी 


वितरण प्रणालीवर निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव खाशिर्ष व वें बाब सन २०२३-२४ मधील | Wax aw. नि. अन्वये 
हिस्साव अर्थसंकल्पीत तरतूद | वितरीत करण्यात येत 
समरुप राज्य हिस्सा असलेला निधी 
a ae 2 ee 7 आका | षु 
केंद्र पुरस्कृत शिक्षण | २२०२ के८४७ ३१-सहायक १८१३.८२ ७७९.२१ 
पध्दतीतील केंद्र हिस्सा (६०%) अनुदाने 
अध्यापन, अध्ययन २२०२ के८५६ (वेतनेतर १२०९.२१ ५१९.४७३३४ 
व परिणाम यांचे । राज्य हिस्सा (४०%) 
बळकटीकरण एकूण ३०२३.०३ १२९८.६८३३४ 
(STARS) 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१२९८.६८३३४ लाख (अक्षरी रुपये बारा कोटी अठ्ठ्याण्णव लाख अडुसष्ट 
हजार तीनशे चौतीस फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग 
यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. यामध्ये प्रामुख्याने 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेसह वैयक्तिक लाभाच्या योजना 
राबविता येतील. मात्र आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ०४/कार्यासन-६ 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३, दि.०८.१२.२०२३ व 
दि.०५.०२.२०२४ मधील तरतुदींस अनुसरुन व प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०२२०१८०२१५६९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Da oy NOR ORI 

RAJ E N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2df 

DEVARAM ६७ 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
erialNumber=F617DED8E7182679ED107E635 


11160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CE 
ASA, RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 


भवारी ite: 2024.02.22 13:10:28 +05'30 


राजेद्र दे. भव 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती/ठाणे. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१०. वित्त विभाग ( अर्थोपाय / अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. निवडनस्ती, (कार्यासन-०६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


